आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) करीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २५०५ २९९२) 

(राज्य हिस्सा - २५०५ ए १३८) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.८/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ डिसेंबर,२०२२ 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग समक्रमांकित शासन निर्णय, दि.२०.०६.२०२२. 
३) ग्रामविकास विभागाची नस्ती क्र.प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.१३५/यो-१० 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ग्राम विकास विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेंअंतर्गत केंद्र हिस्सा रु.२२५९१.०० लाख व 
समरुप राज्य हिळ्याकरीता रु.२४०४.८६ लाख इतका निधी वितरणाचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये 
वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २५०५- ग्रामीण 
रोजगार या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत “प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत” अनुसूचित जमाती 
घटकाकरीता सन 2022-23 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२२-२३ । यापूर्वी सदर शा.नि. 
केंद्र/राज्य हिस्सा मधील वितरीत । अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित निधी करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
1 १ २ ३ Its = Age = = षु & 
प्रधानमंत्री २५०५ २९९२ 33, ९००००.०० | ३३८९२.७१० २२५९१.०० 
आवास योजना | es हिस्सा अर्थसहाय्य 
(६० टक्के) 
(ग्रामीण) 
२५०५ ए १३८ २५०००.०० | २२५९५.१४० २४०४.८६ 
राज्य हिस्सा 
(४० टक्के) 
एकूण ११५०००.०० | ५६४८७.८५ २४९९५.८६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


. उपरोक्त प्रमाणे रु.२४९९५.८६ लाख (अक्षरी रुपये दोनशे एक्कोणपन्नास कोटी पंच्याण्णव 


लाख शाहाऐंशी हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, 


ग्रामविकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


a. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 


दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी 


उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने 


झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनेहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक 


उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक 


महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


प. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 


जमातीच्या लाभार्थ्याना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


६. सदर शासन वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०८७/व्यय-१४, दि.१६.१२.२०२२ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"५/.॥8॥0/१5॥॥9.90५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०१६५७५३२९२४ असा 


आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, त... 


KIRAN KISANRAO =: 
PAWAR : 


ate: 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


३. अप्पर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग (ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती) 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.ग्रामविकास विभाग, योजना-१०, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७) 

१४.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


